केंद्र शासनाच्या दिव्यांग व्यक्ती sep अधिनियम, 
२०१६ नुसार वित्त विभाग (खुद्द) मधील गट-ड (शिपाई) 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विविआ २०२१/ प्र.क्र.१५१ /प्रशासन-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई -४०००३२ 
दिनांक : २० एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ:- 

१ केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क्र. २, दिनांक 92.99.2020 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्राळय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना. 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, शासन निर्णय क्रमांक: दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/ दि.क.२/ दिनांक 02.02.2029 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे मा.मुख्य सचिव यांचे अ.शा. पत्र 
क्र. दिव्यांग-२०२१ / संकीर्ण ११ / दि.क. २, दिनांक ०६.०२.२०२१ 


शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार राज्य 
शासनाच्या अखत्यारीतील पदे सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक 
न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन सदर यादी केंद्र शासनाच्या 
www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर policy/Act/Rules-Notification येथे List of 
post identification suitable for person with Benchmark Disability Notified on 08.09.2029 
या शीर्षाखाली प्रसिध्द केलेली आहे. सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने शासन निर्णय क्र. 
दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ अन्वये केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेमध्ये 
नमूद केल्यानुसार केंद्र शासनाने पदसुनिश्चिती करून दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट "अ" ते गट 
"ड" मधील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत, stan पदांबाबतचा शासन निर्णय संबंधित 
प्रशासकीय विभागाने त्यांच्या शासन स्तरावर निर्गमित करुन सदर ares निर्णयाची प्रत सामान्य 
प्रशासन विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व आयुक्‍त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांना 
अग्रेषित करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 
२. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक 
०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे दिव्यांगासाठी पदे सुनिश्चित केलेली आहेत. त्या यादीतील गट- 
क संवर्गातील वाहनचालक व गट-ड संवर्गातील शिपाई या पदांसाठी निश्चित केल्याप्रमाणे, वित्त विभाग 
(खुद्द) मध्ये विवरणत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे दिव्यांगासाठी या शासन निर्णयाद्वारे पदे सुनिश्चित 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ २०२१/ प्र.क्र.१५१/प्रशासन-१ 


३. Bane ola Ge शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेच्या धर्तीवर व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
दिनांक ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०४२०१५५९३४१३०५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, ०५ 
a पि ०8 
2.5.4. 
Vasant Krishna Patil 2 
serialNumber=14caf70544d4d2fb25d1da6ed673b0488e940d807 179c09470fcd 
0919: =Vasant Krishna Patil 
Date: 2021.04.20 16:26:57 +05'30" 


(व.कृ.पाटील) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई 
३. मा. मंत्री/राज्यमंत्री (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
८. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे 
९. सर्व सह/ उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविआ 2029/ प्र.क्र.१५१ /प्रशासन-१ 


विवरणपत्र-अ 


वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विविआ २०२१/प्र.क्र. १५१/प्रशासन-१, दिनांक: २० एप्रिल, २०२१ चे सहपत्र 


अ.क्र पदनाम शारीरिक पात्रता दिव्यांग प्रवर्गासाठी पदे सदर पदांची जबाबदाऱ्या व शेरा 
सुनिश्चिती कर्तव्ये 
| . _ वाहनचालक |S,ST,W,BN,MF /a)D,HH, १. कार्यालयीन अधिकारी/ सर्व कामे कार्यालयामध्ये 
(Auto, Motor) |(S- Sitting, b) OL, LC, Dw, AAV कर्मचारी यांनी पुरविण्यात ।करावयाची आहेत. सदर 
ST-standing c) ASD(M), SLD, आलेले शासकीय वाहन कामकाज करण्यासाठी 
W-Walking, d) MD involving चालविणे, तसेच बैठका, अधिकारी/ कर्मचारी यांना 
BN-Bending (a) to (c) above प्रादेशिक दौरे, इ. साठी ने- आवड्यकतेनुसार सहाय्य 
MF-Manipulation | (D-Deaf, आण ची व्यवस्था करणे. ठरणाऱ्या साधनांसह विचारात 
with Fingers) HH-Hard of Hearing, २. शासकीय वाहनांची घेण्यात यावे. 
OL-One Leg, देखभाळ करणे व आवश्‍यक 
LC-Leprosy Cured, तेव्हा वाहनांच्या स्थितीबाबत 
Dw-Dwarfism, अहवाल देणे 
AAV-Acid Attack Victims, 
ASD(M)-Autism Spectrum 
Disorder (Mild), 
SLD-Specific Learning 
Disability, 
MD-Multiple Disabilities) 
शिपाई S,ST,W,BN,L, a) BLLV, कार्यालय उघडणे, काम मुख्यालयामध्ये 
KC,PP,MF,SE, |b) D,HH, कार्यालयातील टेबल, करावयाचे आहे. असे 
H,C c)OL, OAL, CP,LC,Dw, | geatdt ya झटकणे कर्मचारी एकटयाने करतो. 
(S- Sitting, AAV कार्यालयातील नस्त्या तसेच अपवादात्मक परिस्थिती 
ST-standing, d) ASD(M), ID, SLD, MI टपालाची ने-आण करणे, मुख्यालयाच्या बाहेर टपाल/ 
W-Walking, e) MD involving आवड्यकतेनुसार नस्त्यांची ने-आण करावी 
BN-Bending (a) to (d) above अधिकाऱ्यांना चहा कॉफी लागते. आवश्‍यकता 
L-Lifting, (B-Blind, पुरविणे, वरिष्ठ अधिकारी भासल्यास नेमून fess काम 
KC-Kneeling & LV-Low Vision, यांनी सोपविलेली करण्यासाठी साधन व 
Crouching, D-Deaf, कार्यालयीन कामे, तसेच उपयंत्राच्या (aid and 
PP-Pulling & HH-Hard of Hearing, कार्यासनात शिपाई पदाची | appliances) मदतीने काम 
Pushing, OL-One Leg कर्तव्य बजावणे. करु शकतो. 


MF-Manipulation 
with Fingers 
SE-Seeing, 
H-Hearing, 
C-Communication) 


OAL-One Arm & One Leg, 
CP-Cerebral Palsy, 
LC-Leprosy Cured, 
Dw-Dwarfism, 

AAV-Acid Attack Victims, 
ASD(M)-Autism Spectrum 
Disorder (Mild), 
|D-Intellectual Disability, 
SLD-Specific Learning 
Disability, 

Ml-Mental Illness, 
MD-Multiple Disabilities) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


